सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 
०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या 
कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. १७/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- 23.03.2029 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २००६/७७/आस्था.१, 


दि.२४.०८.२००६ 
शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २००६/७७/आस्था.१, 
दि.२४.०८.२००६ नुसार अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते 
दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/प्र.क्र.०६/सेवा-३, दिनांक १८.०२.२०२१ अन्वये मा.उच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने, विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या 
अभिमतानुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार, सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील ४२ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांच्या सेवा सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन 
निर्णय दि.०८.०३.१९९९ मधील परिच्छेद क्र.२ मधील “सलग १ वर्षाच्या सेवेची अट शिथील करुन” १५ 
दिवसांपेक्षा जास्त असलेला सेवाखंड क्षमापित करुन त्यांच्या सेवा “एक विशेष बाब” म्हणून मूळ 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून केवळ सेवाज्येष्ठता प्रयोजनार्थ नियमित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 
अधीक्षक अभियंता, विशेष प्रकल्प मंडळ, नवी मुंबई यांनी त्यांचे कार्यालयीन आदेशा क्र. ४४४/२००५, 
जा.क्र. विप्रम/ आ-३/ PAV ७२१७, दि.३०.११.२००५ अन्वये ७ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
सेवा हजर झालेल्या मूळ दिनांकापासून नियमित केलेल्या आहेत. 
3. उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार शासन परिपत्रक दि.२४.०८.२००६ अन्वये प्रसिध्द 
झालेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या 
कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील ज्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ नियुक्‍ती 
दिनांकास नियमित झालेल्या आहेत, san कनिष्ठ अभियंत्यांच्या ज्येष्ठतेतील स्थानामध्ये बदल होत 
आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही १०७६/१२, दि.२१.०६.१९८२ अन्वये प्रसिध्द 
केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतूदीस अनुसरुन अशा 
कनिष्ठ अभियंत्यांच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील स्थानामध्ये सुधारणा होऊन त्यांच्या सेवा नियमित झाल्या 
त्या तारखेस अनुसरुन यासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद केल्यानुसार त्यांना सुधारित 
ज्येष्ठता क्रमांक प्रदान करण्यात येत आहे. 
४.  *“परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद केलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना त्यांच्या सेवा नियमित झाल्या त्या 
तारखेला ज्येष्ठता यादीत देण्यात आलेले सुधारित स्थान हे केवळ सेवाज्येष्ठता प्रयोजनार्थ मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. १७/आस्था-१ 


५. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२३१६४६५६८९१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Kashinath Hadpe 


Sati 5 h Kas h j n at h DN: CN = Satish Kashinath Hadpe, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Public Works Department 
H ad pe Date: 2021.03.23 16:54:51 +05'30' 
(afeat का.हडपे) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- १) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

२) सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य). 

३) सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

४ सर्व संबंधीत कर्मचारी. 
५) कार्यासन सेवा-३/ सेवा-२/ आस्थापना-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती आस्था-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक जात प्रवर्ग 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
नांव नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 
८ 


र ला rr त: वन्य च्याय महिन्या 


श्रीमती किर्ती उमेश ठाणे डी.सी.ई. ०५-०३-७३ ०१-०७-१९९६ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

गोसावी (कु.किर्ती १८.०२.२०२१ अन्वये श्रीमती किर्ती गोसावी यांची सेवा दि. ०१.०७.१९९६ रोजी पासून 

माणिकराव देड्रापांडे) नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्रीमती गोसावी यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६ येथील श्री. चंद्रकांत पं.बोराडे यांच्या 


खाली अ.क्र.६-अ येथे करण्यात येत आहे. श्रीमती गोसावी यांची अ.क्र.३१६ येथील नोंद 
रद्द करण्यात येत आहे. 


उस्मानाबाद ag २०-०७-१९६६ | २४-१०-१९९६ खुला  ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.एम.बी. खोसे यांची सेवा दि. २४.१०.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.एम.बी. खोसे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६१ येथील श्री. गोपाल भुरेवाल यांच्या 
खाली अ.क्र.६१-अ येथे करण्यात येत आहे. श्री.एम.बी. खोसे यांची अ.क्र.२३६ येथील 
नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

श्री.एस.डी. गायकवाड | सोलापूर | Seg. | १-०५-१९६५ २८-११-१९९६ अ.जा.  ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.एस.डी. गायकवाड यांची सेवा दि.२८.११.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.एस.डी. गायकवाड यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६६ येथील श्री.माधव उघडे यांच्या 
खाली अ.क्र.६६-अ येथे करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक जात प्रवर्ग शेरा 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
नांव नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 


al 

श्री.ए.पी. भटकर SMS. | २८-०९-१९६७ | २९-११-१९९६ .व. ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.ए.पी. भटकर यांची सेवा दि. २९.११.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.ए.पी. भटकर यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६६-अ येथील श्री. एस.डी. गायकवाड 


यांच्या खाली अ.क्र.६६-ब येथे करण्यात येत आहे. श्री.ए.पी. भटकर यांची अ.क्र.२७९ 


येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


श्री.सादीक अहमद अकोला डी.सी.इ. | ०३-०५-१९६८ | २९-११-१९९६ खुला  ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

शेख मेहबुब १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.सादीक अहमद शेख मेहबुब यांची सेवा दि. २९.११.१९९६ रोजी 
पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.सादीक अहमद शोख मेहबुब यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६६-ब येथील श्री. 
ए.पी.भटकर यांच्या खाली अ.क्र.६६-क येथे करण्यात येत आहे. श्री.सादीक अहमद शोख 
मेहबुब यांची अ.क्र.२९७ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


श्री.डी.एम. पाटील SMS. | १७-१०-१९७० | ०२-१२-१९९६ .मा.व. ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.डी.एम. पाटील यांची सेवा दि. ०२.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.डी.एम. पाटील यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६६-क येथील श्री.सादीक अहमद शेख 
मेहबुब यांच्या खाली अ.क्र.६६-ड येथे करण्यात येत आहे. श्री.डी.एम. पाटील यांची 


अ.क्र.३५४ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ जात प्रवर्ग शेरा 
नांव कार्यालयाचे 


१७-१२-१९९६ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.बी.ई.देहाडे यांची सेवा दि. १७.१२.१९९६ रोजी पासून नियमित 
केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 


श्री.बी.ई.देहाडे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९ येथील श्री.बंडू सु. म्हस्के यांच्या खाली 
अ.क्र.६९-क येथे करण्यात येत आहे. श्री.बी.ई.देहाडे यांची अ.क्र.२७६ येथील नोंद रद्द 
करण्यात येत आहे. श्री.देहाडे यांचे निधन झालेले आहे. 


यवतमाळ | SNS. | १३-१०-१९६६ | १७-१२-१९९६ .मा.व. ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.पी.व्ही.औतकर यांची सेवा दि. १७.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.पी.व्ही.औतकर यांच्या नावाचा समावेडा अ.क्र.६९-क येथील श्री.बी.ई.देहाडे यांच्या 
खाली अ.क्र.६९-ख येथे करण्यात येत आहे. श्री.पी.व्ही.औतकर यांची अ.क्र.२७७ येथील 
नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

श्री.आर.जी.इंगोले अमरावती | डी.सी.इ. | ०६-०४-१९६७ | १७-१२-१९९६ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये HARA Sale यांची सेवा दि. १७.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.आर.जी.इंगोले यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-ख येथील श्री.पी.व्ही.औतकर 
यांच्या खाली अ.क्र.६९-ग येथे करण्यात येत आहे. श्री.आर.जी.इंगोले यांची अ.क्र.२७८ 
येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ जात प्रवर्ग 
नांव कार्यालयाचे 


१७-१२-१९९६ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.पी.डी. उमाळे यांची सेवा दि. १७.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.पी.डी. उमाळे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-ग येथील श्री.आर.जी.इंगोले यांच्या 
खाली अ.क्र.६९-घ येथे करण्यात येत आहे. श्री.पी.डी. उमाळे यांची अ.क्र.२८० येथील 


नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


. | १६-०८-१९६९ | १७-१२-१९९६ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.पी.जे. लोलुरे यांची सेवा दि. १७.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.पी.जे. लोलुरे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-घ येथील श्री.पी.डी. उमाळे यांच्या 
खाली अ.क्र.६९-च येथे करण्यात येत आहे. श्री.पी.जे. लोलुरे यांची अ.क्र.२८२ येथील 
नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

श्री.पी.एच.पळसोदकर | अकोला SMS. | २४-११-१९६९ | १७-१२-१९९६ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.पी.एच.पळसोदकर यांची सेवा दि. १७.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.पी.एच.पळसोदकर यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-च येथील श्री.पी.जे. लोलुरे 
यांच्या खाली अ.क्र.६९-छ येथे करण्यात येत आहे. श्री.पी.एच.पळसोदकर यांची 
अ.क्र.२८३ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक जात प्रवर्ग शेरा 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
नांव नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 


boar =] 


श्री. पी.एच. वानखेडे अकोला SAAS. | १७-०३-१९७० १७-१२-१९९६ 


श्री.आर.ए. सुलतान अकोला | डी.सी.ई. १७-१२-१९९६ 
श्री.डी.एन. गडदे डी.सी.इ. १८-१२-१९९६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री. पी.एच. वानखेडे यांची सेवा दि. १७.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री. पी.एच. वानखेडे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-छ येथील श्री.पी.एच.पळसोदकर 
यांच्या खाली अ.क्र.६९-ज येथे करण्यात येत आहे. श्री. पी.एच. वानखेडे यांची अ.क्र.३०० 
येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


=a 
.मा.व. ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.आर.ए. सुलतान यांची सेवा दि. १७.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.आर.ए. सुलतान यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-ज येथील श्री. पी.एच. वानखेडे 
यांच्या खाली अ.क्र.६९-झ येथे करण्यात येत आहे. श्री.आर.ए. सुलतान यांची अ.क्र.२८५ 


येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.डी.एन. गडदे यांची सेवा दि. १८.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.डी.एन. गडदे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-झ येथील श्री.आर.ए. सुलतान यांच्या 
खाली अ.क्र.६९-त्र येथे करण्यात येत आहे.श्री.डी.एन. गडदे यांची अ.क्र.२८४ येथील 
नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक जात प्रवर्ग 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
ं नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि 
१८.०२.२०२१ अन्वये कु. के.बी. वाकडे यांची सेवा दि. १८.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
कु. के.बी.वाकडे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-त्र येथील श्री.डी.एन. गडदे यांच्या 
खाली अ.क्र.६९-ट येथे करण्यात येत आहे.कु. के.बी. वाकडे यांची अ.क्र.२८७ येथील 
नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


श्री.यु.एम. चव्हाण डी.सी.इ. | ०१-०७-१९७४ | २०-१२-१९९६ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वयेश्री.यु.एम. चव्हाण यांची सेवा दि. २०.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.यु.एम. चव्हाण यांच्या नावाचा GAAS अ.क्र.६९-ट येथील कु. के.बी.वाकडे यांच्या 
खाली अ.क्र.६९-ठ येथे करण्यात येत आहे. श्री.यु.एम. चव्हाण यांचे निधन झालेले आहे. 


अमरावती । डी.सी.इ. | १६-०२-१९६९ | २१-१२-१९९६ भ.ज. (क) ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.ए.के.फुटाणे यांची सेवा दि. २१.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.ए.के.फुटाणे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-ठ येथील श्री.यु.एम. चव्हाण यांच्या 
खाली अ.क्र.६९-ड येथे करण्यात येत आहे. श्री.ए.के.फुटाणे यांची अ.क्र.२८१ येथील नोंद 
रद्द करण्यात येत आहे. श्री.फुटाणे यांची उपविभागीय अधिकारी पदावर पदोन्नती झालेली 
आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक नियत अस्थायी जात प्रवर्ग 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
ं नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 


२२-११-१९७३ । २१-१२-१९९६ भ.ज. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि 
८.०२.२०२१ अन्वये श्री.एस.एस.कपाटे यांची सेवा दि. २१.१२.१९९६ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.एस.एस.कपाटे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.६९-ड येथील श्री.ए.के.फुटाणे यांच्या 
खाली अ.क्र.६९-ढ येथे करण्यात येत आहे. श्री.एस.एस.कपाटे यांची अ.क्र.२७५ येथील 
नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


श्री.आर.एल. राठोड यवतमाळ । डी.सी.ई. | १०-०१-१९६९ २३-०४-१९९७ .जा. (3) [सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.आर.एल. राठोड यांची सेवा दि. २३.०४.१९९७ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.आर.एल. राठोड यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०० येथील श्री.अशोक तु.काळे 
यांच्या खाली अ.क्र.१००-अ येथे करण्यात येत आहे.श्री.आर.एल. राठोड यांची अ.क्र.१८९ 
येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

श्री.विजय दिनकरराव | जळगांव | Sty. | २८-०२-१९६७ | १३-०५-१९९७ .मा.व. ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

भदाणे १८.०२.२०२१ अन्वये श्री. विजय दिनकरराव भदाणे यांची सेवा दि. १३.०५.१९९७ रोजी 
पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री. विजय दिनकरराव भदाणे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०३ येथीळ 
श्री.सचिन हु. छाजेड यांच्या खाली अ.क्र.१०३-अ येथे करण्यात येत आहे.श्री. विजय 
दिनकरराव भदाणे यांची अ.क्र.३३६ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक नियत अस्थायी जात प्रवर्ग 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
i नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 


श्री.राजेंद्र विनायक जळगांव 


जळगाव .सा.श. १३-०६-१९६८ 93-04-9889 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
लांडगे १ 


८.०२.२०२१ अन्वये श्री.गजानन नारायण लांडगे यांची सेवा दि. १३.०५.१९९७ रोजी 


पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 


प 

यादीत श्री.गजानन नारायण लांडगे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०३-ब येथील 
श्री.राजेंद्र विनायक पाटील यांच्या खाली अ.क्र.१०३-क येथे करण्यात येत आहे. 
श्री.गजानन नारायण लांडगे यांची अ.क्र.३४१ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


-ब SAMS. | ०१-०६-१९६७ | १३-०५-१९९७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि 
पाटील १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.राजेंद्र विनायक पाटील यांची सेवा दि. १३.०५.१९९७ रोजी 

पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.राजेंद्र विनायक पाटील यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०३-अ येथील 
श्री.विजय दि.भदाणे यांच्या खाली अ.क्र.१०३-ब येथे करण्यात येत आहे.श्री.राजेंद्र 
विनायक पाटील यांची अ.क्र.३३७ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. श्री.पाटील यांचे 
निधन झालेले आहे. 

- क |श्री.गजानन नारायण डी 7 भ.ज. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक जात प्रवर्ग शेरा 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
ं नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 
९ 


श्री.दत्तात्रय मधुकर जळगांव | डी.सी.ई. | ०५-०५-१९६९ 3-०५-१९९७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

शिरोडे १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.दत्तात्रय मधुकर शिरोडे यांची सेवा दि. १३.०५.१९९७ रोजी 
पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.दत्तात्रय मधुकर शिरोडे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०४ येथील श्री. विजय 
मालोजीराव पाटील यांच्या खाली अ.क्र.१०४-अ येथे करण्यात येत आहे. श्री.दत्तात्रय 
मधुकर शिरोडे यांची अ.क्र.३४२ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. तसेच श्री.शिरोडे 
यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या पुराव्यांच्या आधारे त्यांच्या नावात श्री.दत्तात्रय म. शिरवडे 
ऐवजी श्री.दत्तात्रय मधुकर शिरोडे असा बदल करण्यात येत आहे. 


श्री. नरेंद्रकुमार जळगांव | डी.सी.ई. | २६-०५-१९६९ | १३-०५-१९९७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

गंभीरराव काळे १८.०२.२०२१ अन्वये श्री. नरेंद्रकुमार गंभीरराव काळे यांची सेवा दि. १३.०५.१९९७ रोजी 
पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.नरेंद्रकुमार गंभीरराव काळे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०४-अ येथील 
श्री.दत्तात्रय मधुकर शिरोडे यांच्या खाली अ.क्र.१०४-ब येथे करण्यात येत आहे. श्री. 


नरेंद्रकुमार गंभीरराव काळे यांची अ.क्र.३४३ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक नियत अस्थायी जात प्रवर्ग शेरा 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
नांव नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 


श्री.विजय प्रल्हाद जळगांव/ =| डी.सी.इ. | ०९-०८-१९७४ | १३-०५-१९९७ अ.ज. "सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि 

बावीस्कर नाशिक १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.विजय प्रल्हाद बावीस्कर यांची सेवा दि. १३.०५.१९९७ रोजी 

(दिव्यांग) पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.विजय प्रल्हाद बावीस्कर यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०४-ब येथील श्री. 
नरेंद्रकुमार गंभीरराव काळे यांच्या खाली अ.क्र.१०४-क येथे करण्यात येत आहे. 
श्री.विजय प्रल्हाद बावीस्कर यांची अ.क्र.३४३-अ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 
श्री.विजय प्र.बावीस्कर यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या पुराव्यांच्या आधारे त्यांच्या 
नावासमोर "दिव्यांग (डाव्या हाताने अपंगत्व)" अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


श्री.केशोर भिमराव जळगांव | Stag. | १३-०७-१९६७ । १४-०५-१९९७ खुला "सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

चव्हाण १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.किशोर भिमराव चव्हाण यांची सेवा दि. १४.०५.१९९७ रोजी 
पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.किशोर भिमराव चव्हाण यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०४-क येथील 
श्री.विजय प्रल्हाद बावीस्कर यांच्या खाली अ.क्र.१०४-ड येथे करण्यात येत आहे. 
श्री.किशोर भिमराव चव्हाण यांची अ.क्र.३३८ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

श्रीमती मंजुषा विकास | जळगांव | डी.सी.इ. | २९-०२-१९६८ | १४-०५-१९९७ खुला  ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

राजहंस (कु.मंजुषा १८.०२.२०२१ अन्वये श्रीमती मंजुषा विकास राजहंस यांची सेवा दि. १४.०५.१९९७ रोजी 

सुधाकर कुलकर्णी) पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्रीमती मंजुषा विकास राजहंस यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०४-ड येथील 
श्री.किशोर भिमराव चव्हाण यांच्या खाली अ.क्र.१०४-इ येथे करण्यात येत आहे. श्रीमती 
मंजुषा विकास राजहंस यांची अ.क्र.३३९ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 


सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक नियत अस्थायी जात प्रवर्ग शेरा 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
नांव नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 


baat eas ae eee 


श्री.राजेंद्र तुकाराम ठाणे डी.सी.ई. । १२-१२-१९६८ १७-०६-१९९७ 
सोनार 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि 


नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 


८.०२.२०२१ 


रमेश रंगनाथ आमले यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०४-इ येथील श्रीमती मंजुषा 
विकास राजहंस यांच्या खाली अ.क्र.१०४-उ येथे करण्यात येत आहे. श्री.रमेश रंगनाथ 


श्री.रमेश रंगनाथ जळगांव | डी.सी.इ. | ०१-०६-१९६८ | १५-०५-१९९७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शार क्र. -२०१२/ प्र.क्र. वा-३, दि. 
आमले १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.रमेश रंगनाथ आमले यांची सेवा दि. १५.०५.१९९७ रोजी पासून 
| 9७0 आह. यास्तव, ॥द.२४.०८. K z ल्या ज् 
श्री.रमेश रंगनाथ < उं व अ.क्र.१०४- i 
विकास राजहंस यां अ.क्र.१०४-उ येथे व आहे. श्री.रमेश रंगनाथ 
आमले यांची अ.क्र.३४० येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि 


अन्वये श्री.मनोज फकीरचंद लोथे यांची सेवा दि. २०.०५.१९९७ रोजी 


पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 


यादीत श्री.मनोज फकीरचंद HY यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१०४-उ येथील श्री.रमेश 


सार्वजनिक बांधकाम 


८.०२.२०२१ 


क्र.२५१ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे 


श्री.मनोज फकीरचंद जळगांव डी.सी. १९-१२-१९६७ २०-०५-१९९७ वि.मा.प्र. ।सार्वजनिक बांधव भाग, शार क्र. _-२०१२/ प्र.क्र. वा-३, दि. 
लोथे १८.०२.२०२१ < .मनोज फकीरचं ं .२०.०५. र्‌ 

पासून f आहे. यास्तव, दि.२४.०८. र्‌ 9 ल्या ज 

य \_ = a a a _ oe See es 

रंगनाथ आमले यांच्या खाली अ.क्र.१०४-ए येथे करण्यात येत आहे. श्री.मनोज फकीरचंद 


ंधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
अन्वये श्री.राजेंद्र तुकाराम सोनार यांची सेवा दि. १७.०६.१९९७ रोजी 


पासून नियमित 


SOAR यांच्या 
सोनार यांची अ.क्र.३१० येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


त केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 


यादीत श्री.राजेंद्र तुकाराम सोनार यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१२० येथील श्री.प्रमोद 


च्या खाली अ.क्र.१२०-अ येथे करण्यात येत आहे. श्री.राजेंद्र तुकाराम 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक नियत अस्थायी जात प्रवर्ग शेरा 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
नांव नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 


विश्वास विनायक LS. | ०४-०१-१९७३ | १८-०६-१९९७ अ.जा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि 
माने ८.०२.२०२१ अन्वये श्री.विश्वास विनायक माने यांची सेवा दि. १८.०६.१९९७ रोजी 
पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.विश्वास विनायक माने यांच्या नावाचा VATA अ.क्र.१२१ येथील श्री.प्रविणचंद्र 
ल. बागुल यांच्या खाली अ.क्र.१२१-अ येथे करण्यात येत आहे. श्री.विश्वास विनायक माने 
यांची अ.क्र.३१५ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


श्री.प्रशांत तुकाराम .अ.(वि.प्र. SAMS. | ०६-०९-१९७१ | २०-०६-१९९७ अ.जा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
जगताप मुंबई बां. १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.प्रशांत तुकाराम जगताप यांची सेवा दि. २०.०६.१९९७ रोजी 
ं पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 

यादीत श्री.प्रशांत तुकाराम जगताप यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१२२ येथील 
श्री.एम.के.पाकळ यांच्या खाली अ.क्र.१२२-अ येथे करण्यात येत आहे. श्री.प्रशांत 
तुकाराम जगताप यांची अ.क्र.१७३ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

श्री.प्रशांत द. राखाडे SMS. | १५-०२-१९७१ | २३-०६-१९९७ .मा.व. ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्री.प्रशांत द. MTS यांची सेवा दि. २३.०६.१९९७ रोजी पासून 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.प्रशांत द. राखाडे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१२२-अ येथील श्री.प्रशांत तुकाराम 
जगताप यांच्या खाली अ.क्र.१२२-ब येथे करण्यात येत आहे. श्री.प्रशांत द. राखाडे यांची 
अ.क्र.३१३ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ 
नांव कार्यालयाचे 


अधीक्षक अभियंता, विशेष प्रकल्प मंडळ, नवी मुंबइ यांनी त्यांचे का.आ.क्र. ४४४/२००५, 
जा.क्र. विप्रम/ आ-३/ FYE ७२१७, दि.३०.११.२००५ अन्वये AAR दगा पवार 
यांची सेवा दि. २३.०६.१९९७ रोजी पासून नियमित केली आहे. यास्तव, 
दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत श्री.नरेश् दगा पवार यांच्या 
नावाचा समावेश अ.क्र.१२२-ब येथील श्री.प्रश्ञांत द. राखाडे यांच्या खाली अ.क्र.१२२-क 
येथे करण्यात येत आहे.श्री.नरेश दगा पवार यांची अ.क्र.२७३ येथील नोंद रद्द करण्यात 
येत आहे. 


श्री.पोपट राजाराम SMS. | १४-०६-१९७५ | २३-०६-१९९७ भ.ज. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

चव्हाण १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.पोपट राजाराम चव्हाण यांची सेवा दि. २३.०६.१९९७ रोजी 
पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.पोपट राजाराम चव्हाण यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१२२-क येथील 
श्री.नरेश दगा पवार यांच्या खाली अ.क्र.१२२-ड येथे करण्यात येत आहे.श्री.पोपट 

राजाराम चव्हाण यांची अ.क्र.३१८ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

श्री.रणजीत क. SAMS. | ०९-१२-१९७४ | २५-०६-१९९७ .जा. (अ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

चव्हाण (जुने नांव १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.रणजीत क. चव्हाण यांची सेवा दि. २५.०६.१९९७ रोजी पासून 

श्री.रणजित वंजारी) नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत 
श्री.रणजीत क. चव्हाण यांच्या नावाचा नव्याने समावेश अ.क्र.१२२-ड येथील श्री.पोपट 
राजाराम चव्हाण यांच्या खाली अ.क्र.१२२-इ येथे करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 
कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ 


नांव 


श्रीमती राजश्री 
दत्ताराम मोहिते 


श्री.संजय रामचंद्र 
कांबळे 


श्रीमती रिया आनंद 
सोनावणे (कु.संगिता 
श्री.काकडे) 


कार्यालयाचे 


रायगड 


- | २३-०९-१९६६ | ३०-०६-१९९७ 


अधीक्षक अभियंता, विशेष प्रकल्प मंडळ, नवी मुंबइ यांनी त्यांचे का.आ.क्र. ४४४/२००५, 
जा.क्र. विप्रम/ आ-३/ नियुक्‍ती/ ७२१७, दि.३०.११.२००५ अन्वये श्रीमती राजश्री 
दत्ताराम मोहिते यांची सेवा दि. २७.०६.१९९७ रोजी पासून नियमित केली आहे. यास्तव, 
दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत श्रीमती राजश्री दत्ताराम मोहिते 
यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१२३ येथील श्री.किशोर सुर्यकांत देशमुख यांच्या खाली 
अ.क्र.१२३-अ येथे करण्यात येत आहे. श्रीमती राजश्री दत्ताराम मोहिते यांची अ.क्र.३४४ 
येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


अधीक्षक अभियंता, विशेष प्रकल्प मंडळ, नवी मुंबई यांनी त्यांचे का.आ.क्र. ४४४/२००५, 
जा.क्र. विप्रम/ आ-३/ FIBER ७२१७, दि.३०.११.२००५ अन्वये श्री.संजय रामचंद्र 
कांबळे यांची सेवा दि. ३०.०६.१९९७ रोजी पासून नियमित केली आहे. यास्तव, 
दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत श्री.संजय रामचंद्र कांबळे यांच्या 
नावाचा समावेश अ.क्र.१२३-अ येथील श्रीमती राजश्री दत्ताराम मोहिते यांच्या खाली 
अ.क्र.१२३-ब येथे करण्यात येत आहे. श्री.संजय रामचंद्र कांबळे यांची अ.क्र.२७२ येथील 
नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 
१८.०२.२०२१ अन्वये श्रीमती रिया आनंद सोनावणे यांची सेवा दि. ०१.०७.१९९७ रोजी 
नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
रिया आनंद सोनावणे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.१२९ येथील 
.चिरमाडे यांच्या खाली अ.क्र.१२९-अ येथे करण्यात येत आहे. श्रीमती 
रिया आनंद सोनावणे यांची अ.क्र.३१२ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१७/आस्था-१,दिनांक २३/०३/२०२१ चे सहपत्र 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील 
सुधारणा . 


कनिष्ठ अभियंत्यांचे मंडळ शैक्षणिक जन्मदिनांक नियत अस्थायी जात प्रवर्ग शेरा 
नांव कार्यालयाचे अर्हता आस्थापने वरील । आस्थापने वरील 
नांव नेमणूक दिनांक | नेमणूक दिनांक 


as ee a ee ee a 


श्री.दामोदर माया रायगड SMS. | १५-०३-१९७४ ०१-०७-९७ .मा.व. |अधीक्षक अभियंता, विशेष प्रकल्प मंडळ, नवी मुंबई यांनी त्यांचे का.आ.क्र. ४४४/२००५, 

पाटील जा.क्र. विप्रम/ आ-३/ FAN ७२१७, दि.३०.११.२००५ अन्वये श्री.दामोदर माया 
पाटील यांची सेवा दि. ०१.०७.१९९७ रोजी पासून नियमित केली आहे. यास्तव, 
दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता यादीत श्री.दामोदर माया पाटील यांच्या 
नावाचा समावेश अ.क्र.१३० येथील श्री.अनिल ना. बैसाणे यांच्या खाली अ.क्र.१३०-अ येथे 
करण्यात येत आहे. श्री.दामोदर माया पाटील यांची अ.क्र.२७४ येथील नोंद रद्द करण्यात 
येत आहे. 


श्री.सुजित एकनाथ SAMS. | २९-०६-१९७२ | ०२-०७-१९९७ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

नागावेकर १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.सुजित एकनाथ नागावेकर यांची सेवा दि. ०२.०७.१९९७ रोजी 
पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.सुजित एकनाथ नागावेकर यांच्या नावाचा समावेञञ अ.क्र.१३२ येथील 
श्री.रविंद्र रामदास शिवदे यांच्या खाली अ.क्र.१३२-अ येथे करण्यात येत आहे. श्री.सुजित 
एकनाथ नागावेकर यांची अ.क्र.३१४ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

श्री.बळवंत रामचंद्र डी.सी.इ. | ०५-०५-१९७३ | ०१-०१-१९९८ अ.जा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुटी-२०१२/ प्र.क्र.०६/ सेवा-३, दि. 

कांबळे १८.०२.२०२१ अन्वये श्री.बळवंत रामचंद्र कांबळे यांची सेवा दि. ०१.०१.१९९८ रोजी 
पासून नियमित केली आहे. यास्तव, दि.२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या ज्येष्ठता 
यादीत श्री.बळवंत रामचंद्र कांबळे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.२२९ येथील श्री.विनय 
ता.गायधने यांच्या खाली अ.क्र.२२९-अ येथे करण्यात येत आहे. श्री.बळवंत रामचंद्र 
कांबळे यांची अ.क्र.३१७ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


